महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तांत्रिक) या 
संवर्गातील श्री. व्ही. आर. मिलमिले, प्राचार्य, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आमगाव जिल्हा 
गोंदीया यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन आदेशा क्र.परिवि-२०२२/प्र.क्र.९५ /व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जून, २०२२. 


संदर्भ:- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि २७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि. २९/०२/२०१६. 
(2) कौडठाल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या क्र.व्यशिअ-२०१५/प्र.क्र.३७७/व्यशि-१, 
दि. ३१/०८/२०१६ 
प्रस्तावना:- 


कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनाळलयांतर्गत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां.) या संवर्गातील श्री. व्ही. आर. मिलमिले, 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आमगाव, जिल्हा गोंदीया यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीकरिता संदर्भ क्र.(२) येथील शासन आदेशान्वये प्रथम नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 


= सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. (9) येथील शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी 
/ कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात 
आल्या असून, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां.) या संवर्गातील श्री.मिलमिळे यांनी परिवीक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने, त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेठा:- 


श्री. व्ही. आर. मिलमिले, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आमगाव, जिल्हा गोंदीया यांनी 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्या 
असल्याने, त्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी या परिच्छेदातील पुढील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ येथे नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे 
पुढे चाळू ठेवण्याच्या दिनांक स्तंभ क्र.६ येथे नमूद करण्यात येत आहे:- 


शासन Areal क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.९५ /व्यशि-१ 


अ.क्र नाव व पदनाम र्जू परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | पदावरील 
दिनांक =| कालावधीपुढे | कालावधी सेवा 
ढकलण्याचे समाप्त नियमितपणे 
कारण केल्याचा पुढे चालू 
दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक. 
aa 2 3 8 4 & 
7 श्री. व्ही. आर. | १५/०९/२०१६ | 20 दिवस | ०४/१०/२०१८ | ०५/१०/२०१८ 
मिलमिले, प्राचार्य, अजित रजा 
औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, आमगाव 
जिल्हा गोंदीया 


२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना कळविण्यात येते 
की, सदर अधिकाऱ्याच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने नियमानुसार तात्काळ उचित 
कार्यवाही करावी. 


३. सदर शासन Beal सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि २७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९/०२/२०१६ मधील तरतुदीन्वये व शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दि. 
२५/०८/२०१५ व अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


४. सदर झासन Sear महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२०६१३१४३९५८६४०३ असा आहे. हा आदेशा 
डीजीटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADEEP SAHEBRAO 
SHIVTARE 


(प्रदीप सा. Brae) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, ५८, महाराष्ट्र /नागपूर . 

) महालेखापाल, लेखा परीक्षा व अनुज्ञेयता, % , महाराष्ट्र /नागपूर. 

४) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर 

) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

) संबंधित अधिकारी. 

) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


